महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती 
जमाती आयोगावरीळ अस्थायी 
पदांना मुदत वाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.-रामाआ-२००३/प्र.क्र.१७५/मावक-१, 
दि. १ मार्च, २००५. 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.सीबीसी-१०/२००६/ 
प्र.क्र.५७६/मावक ५, दि. २ डिसेंबर, २००६. 
३) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक वेपूर ११२१/प्र.क.१३/सुधारणा-१५/सेवा-९, दि.१२ जुले, 
२०२१. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र. 
५७६/मावक, दि.०२ मार्च, २०२३. 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३. 
७) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०६ सप्टेंबर, 
2023. 
८)शासन निर्णय, सामाजिक न्याय a विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:- सीबीसी- 
१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, दि. २६ सप्टेंबर, २०२३ 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४. 
१०शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fee सहाय्य विभाग, क्रमांक: सीबीसी- 
१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, दि. ७ मार्च, २०२४ 
११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०६ सप्टेंबर, २०२४ 
१२) अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई यांचे क्र. मराअजाजआ/मुं/आस्था/अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ बाबत /२०२४/३०४९. दि.१९/०९/२०२४ 


प्रस्तावना :- अनुसूचित जाती/ जमातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक, सांस्कृतिक व 
राजकीय सद्यस्थितीचा अभ्यास करून शासनास उपाययोजना सूचविण्यासाठी सामाजिक न्याय 
विभागाच्या वाचा क्र. दि.०१/०३/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती 
जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून वाचा क्र.२ येथील दि. ०२.१२.२००६ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये आयोगाकरिता अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची मंजूर संख्या ५३ पदांपैकी २७ पदे प्रथम 
टप्यात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर २७ अस्थायी पदांना वाचा क्र.१० येथील शासन 
निर्णयाअन्वये देण्यात आलेली मुदत वाढ दि.३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे सदरहू 
२७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 
शासन निर्णय :- 


राज्य अनुसूचित जाती/ जमाती आयोगाकरीता अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची मंजूर ५३ पदापैकी 
विवरणपत्रात दर्शावलेली २७ पदे प्रथम टप्प्यात भरण्यास दिनांक २ डिसेंबर, २००६ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर एकूण २७ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास वाचा क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. 


२. अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी वाचा क्र.११ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रजासकीय विभागांना अधिकार प्रदान 
करण्यात आले आहेत. 


३. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या आस्थापनेवरील सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील २७ अस्थायी पदांना वाचा क्र.११ येथील दि. ०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत जे 
आधी घडेल तोपर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. या पदांकरीता येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीमधून “मागणी क्रमांक एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग 
यांचे कल्याण, ०१ अनुसूचित जातीचे कल्याण, ८०० इतर खर्च, (०१) (०३) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित 
जाती आयोग (२२२५-४०७१) “या लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 


५. सदरहू आदेशा वाचा क्र.११ येथील शासन निर्णय, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२४०९२७१६०९४२४६२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, 
डेअरी विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई -४०००१८. 
२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, पहिला 
मजला, डेअरी विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई- ४०००१८. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 


३) वरीष्ठ संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, 
पहिला मजला, डेअरी विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई- ४०००१८. 

आयुक्‍त समाजकल्याण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

उप सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०)उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) निवड नस्ती/का.मावक 


tof 
4 
& 
9 
टू 


~_ बे a a व“ व्र 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 


विवरणपत्र 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 


झासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर,२०२४. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या वेतनश्रेणी (रूपये) 
| _ औ | . | सदस्य सचिव (सह सचिव दर्जी) 1१ (एस-२७) ११८५००-२१४१०० 
सह संचालक (उप सचिव दर्जा) 1 पै (एस-२५) ७८८००-२०९२०० 
अतिरिक्‍त पोलीस अधिक्षक i ae (एस-२५) ७८८००-२०९२०० 
वरीष्ठ संशोधन अधिकारी 1१ (एस-२३) ६७७००-२०८७०० 
५. | पोलिस निरिक्षक २ (एस-१८) ४९१००-१५५८०० 
६. | स्वीय सहाय्यक PM (एस-१६) ४४९००-१४२४०० 
७. | लघुलेखक उच्चश्रेणी २ (एस-१५) ४१८००-१३२३०० 
सहाय्यक लेखा अधिकारी a (एस-१५) $42 00-932300 
कार्यालयीन अधिक्षक 1 पै (एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
| qo. | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) FM | (एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
mi १. | सांख्यिकी अधिकारी 1१ (एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
१२. | संशोधन सहाय्यक २ (एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
१३. | सहाय्यक (विधी) 1 त (एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
१४. | वरीष्ठ सहाय्यक २ (एस-८) २५५००-८११०० 
१५. | लिपिक टंकलेखक २ (एस-६) १२९००-६३२०० 
१६. | बिळ लिपीक 1 पै (एस-६) १९९००-६३२०० 
१७. | वाहन चालक (कंत्राटी) 2 ४०००/- 
१८. | शिपाई ४ (एस-१) १५०००-४७६०० 
एकूण पदे २७ Pe 
VARSHA ciara nonormcraom 
DESHMUKH ae — 
(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


